छत्रपती शिवाजी महाराज चषक 
राज्यस्तरीय कब्बड्डी स्पर्धेच्या अनुदानामध्ये 
वाढ करण्याबाबत . 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: क्रीस्पर्धा-११२१/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १५ फेब्रुवारी,२०२३ 


वाचा :- 
१. शासन निर्णय, समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो-१०९६ 
प्र.क्र.३३०/क्रीयुसे १,दि.२४ ऑक्टोंबर १९९७ 
२. शासन निर्णय,समाजकल्याण,सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो- 
१०९९ /प्र.क्र.२६७/क्रीयुसे १,दि.२४ जानेवारी २००० 
३. शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीस्पर्धा २०११/ (प्र. क्र.४५/११) 
क्रीयुसे-२, दि. 3 जानेवारी, २०१२ 
४. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीयुसे/कु.व्हॉ.खो.क./प्रस्ताव/ 
२०-२१/का-४/७८७९, दि. १ मार्च, २०२१. 
प्रस्तावना -: 
महाराष्ट्राच्या क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व वाढ होण्यासाठी विविध खेळांच्या माध्यमातून 


युवा पिढीला खेळाकडे आकृष्ट करणे व त्यांच्यातील क्रीडा गुणांना वाव देणे आवश्‍यक आहे. 
महाराष्ट्रात कब्बड्डीसारख्या देशी खेळाबाबत ग्रामीण व set भागात विशोष आवड व आत्मियता 
आहे. HSS) हा खेळ महाराष्ट्रात सर्वत्र खेळला जातो. देशातील इतर राज्यात व देशाबाहेरही 
HSS! खेळांचा प्रचार व प्रसार करण्यात महाराष्ट्रात सिंहाचा वाटा आहे. राज्यातील कब्बड्डी 
खेळातील कामगिरी राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धेत उल्लेखनीय आहे. 

२. महाराष्ट्रात राज्यस्तरावर पुरुष व महिलांसाठी दरवर्षी “छत्रपती शिवाजी महाराज चषक 
राज्यस्तरीय कब्बड्डी स्पर्धा” आयोजित करण्यात येते. संदर्भ क्र ३ येथील दि. ०३ नोव्हेंबर, २०१२ 
च्या शासन निर्णयान्वये प्रतिवर्षी रु. ५०.०० लक्ष इतके अनुदान देण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. 
या स्पर्धेसाठीची नियमावली सदर शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली आहे. 

3 सदर स्पर्धा आयोजनासाठीची अनुदान रक्‍कम २०१२ मध्ये ठरविली असून स्पर्धा 
आयोजनासंबंधातील विविध बाबींवरील खर्चात होणारी वाढ विचारात घेता या स्पर्धेच्या अनुदानात 
वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. आता शासनाने याबाबत खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे:- 


शासन निर्णय -: 

छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय कब्बडी स्पर्धेच्या आयोजनासाठी देण्यात 
येणाऱ्या सध्याच्या प्रतिवर्ष रु. ५०.०० लक्ष या अनुदानामध्ये वाढ करुन ते प्रतिवर्ष रु.७५.०० लक्ष 
एवढे करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे . 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-११२१/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२ 


तरतुदीमधून (उदा.स्थानिक आमदार निधी, इत्यादी.) निधी मंजूर झाल्यास आणि / किंवा खाजगी 
प्रायोजकामार्फत निधी मंजूर झाल्यास, शासनाकडून मंजूर अनुदान व अन्य STATA प्राप्त निधी 
एकत्रित विचारात घेण्यात येईल. स्पर्धेच्या आयोजनासाठी या एकत्रित निधीपेक्षा प्रत्यक्षात कमी खर्च 
झाल्यास उर्वरित रक्‍कम शासनास परत करणे स्पर्धा आयोजकांना बंधनकारक राहील. याबाबतची 
जबाबदारी आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा कार्यालयाची राहील. 
४. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. अनौसं २३८/व्यय-५,दि. 
२४.०२.२०२२ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/"///.॥8॥.59॥॥.9०७.॥)॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०२१४१९३५१३९८२१ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यत येत आहे. 

महाराष्ट्रोच राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhumal 
Ramdas G an at DN: CN = Ramdas Ganpat Dhumal, C = IN, S 
p = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = SCHOOL 


D h Uu m al EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT 


Date: 2023.02.16 18:09:32 +05'30' 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा / विधानपरिषद, विधानभवन, मुंबई 
६) मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
७) प्रधान सचिव नियोजन विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८) प्रधान सचिव वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


) 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), AERTS 9/2, मुंबई/नागपूर. 
) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
१४) सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
) 
) 
) 
) 


जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

ग्रंथपाल, विधीमंडळ ग्रंथालय, विधानभवन, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (क्रीयुसे - १, क्रीयुसे -३) 
निवडनस्ती, क्रीयुसे-२. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-११२१/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२ 


परिशिष्ट -अ 


शासन निर्णय क्र. क्रीस्पर्धा ११२१/प्र. क्र.३० / क्रीयुसे-२, दि. १५.२.२०२३ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र 


खर्चाची बाब 


बाबीवरील खर्च 


सहभागी संघ:- १६ पुरुष व १६ महिला संघ, असे एकुण ३२ संघ. प्रत्येक संघामध्ये १२ 
खेळाडू, १ मार्गदर्शक व १ व्यवस्थापक असा एकुण १४ व्यक्तींचा संघ. त्यानुसार ३८४ 
खेळाडू, ३२ मार्गदर्शक व ३२ व्यवस्थापक HM एकुण ४४८ व्यक्‍ती.( १४५९३२ 5४४८) 


सरपंच, पंच, अधिकारी व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांची संख्या एकुण १००. 


wera कालावधी एकुण ७ दिवस, ५ दिवस प्रत्यक्ष स्पर्धा, एक दिवस स्पर्धेपुर्वी व एक 
दिवस स्पर्धेनंतर. 


प्रवास खर्च जाणे-येणे:- खेळाडू, व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, पंच, अधिकारी, संघटना 
पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांना अंदाजे रु. १०००/- प्रमाणे अथवा दुस- 
या वर्गाचे प्रत्यक्ष रेल्वे भाडे/ ज्याठिकाणी रेल्वे उपलब्ध नसेल त्याठिकाणी जाण्यायेण्याचे 
निमआराम बसचे प्रत्यक्ष भाडे, शासकीय अधिकारी यांना शासन नियमाप्रमाणे देय. 
(१०००)(४४८) 


४,४८,०००/- 


षु. 


भोजन खर्च:- खेळाडू, व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, पंच, अधिकारी, संघटना पदाधिकारी, 
शासकीय अधिकारी यांचा भोजन खर्च प्रतिदिन प्रत्येकी रु. ४००/- प्रमाणे ७ दिवस 
(४००>५५४८>७) 


१५,३४,४००/- 


निवास खर्च:- खेळाडू, व्यवस्थापक, मार्गदर्शक, पंच, अधिकारी, संघटना 
पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी यांचा निवास रु. २५०/- प्रमाणे ७ दिवस 
(२५०५५४८>७) 


९,५९,०००/- 


७. छत्रपती शिवाजी महाराज चषक प्रतिकृती व पदकांचा खर्च. 
प्रतिकृती: - पुरुष गट प्रथम क्रमांक 
महिला गट प्रथम क्रमांक : रु.२०,०००/- 
पुरुष गट द्वितीय क्रमांक : रु.१५,०००/- 
महिला गट द्वितीय क्रमांक : रु.१५,०००/- 
पुरुष गट तृतीय क्रमांक : रु.१०,०००/- 
महिला गट तृतीय क्रमांक : रु.१०,०००/- 


: रु.२०,०००/- 


पदके:- प्रथम क्रमांक (१२ पुरुष व १२ महिला) एकुण : २४ सुवर्णपदके. 
द्वितीय क्रमांक (१२ पुरुष व १२ महिला) एकुण: २४ रौप्यपदके. 
तृतीय क्रमांक (१२ पुरुष व १२ महिला) एकुण : २४ कांस्यपदके. 
(एकुण पदके ७२५५००) = ३६,०००/- 


१,२६,०००/- 


रोख बक्षीसे:- 

साखळी स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यातील विजयी संघाला रु. ७५००/- प्रमाणे. 
पुरुष गट ४ व महिला गट ४ असे एकुण ८ गट. 

गट X & सामने असे एकुण = ४८ सामने  रु.७५००/- 


३,६०,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीस्पर्धा-११२१/प्र.क्र.३०/क्रीयुसे-२ 


(ब) साखळी स्पर्धेतील प्रत्येक सामन्यातील पराभूत संघाला रु. ४५००/- प्रमाणे. 


२,१६,०००/- 
पुरुष गट ४ व महिला गट ४ असे एकुण ८ गट. 
८ गट <६ सामने असे एकुण = ४८ सामने X रु.४५००/- 
(क) उपउपांत्य फेरीतील प्रत्येक विजयी संघाला रु. ३००००/- प्रमाणे. २,४०,०००/- 
पुरुष गट ४ व महिला गट ४ असे एकुण ८ गट. 
एकुण ८ सामने X रु.३००००/- प्रमाणे. 
(ड) उपउपांत्य फेरीतील प्रत्येक पराभूत संघाला रु. २५०००/- प्रमाणे. २,००,०००/- 
पुरुष गट ४ व महिला गट ४ असे एकुण ८ गट. 
एकुण ८ सामने X रु.२५०००/- प्रमाणे. 
(इ) उपांत्य फेरीतील प्रत्येक विजयी संघाला रु. ७५०००/- प्रमाणे. ३,००,०००/- 
पुरुष गट २ व महिला गट २ असे एकुण ४ गट. 
एकुण ४ सामने X रु.७५०००/- प्रमाणे. 
(फ) उपांत्य फेरीतील प्रत्येक पराभूत संघाला रु. ४५०००/- प्रमाणे. १,८०,०००/- 
पुरुष गट २ व महिला गट २ असे एकुण ४ गट. 
एकुण ४ सामने X रु.४५०००.प्रमाणे -/ 
(ग) अंतिम फेरीतील विजयी संघाला रु. १५००००/- प्रमाणे. ३,००,०००/- 
पुरुष गट १ व महिला गट १ असे एकुण २ गट. 
एकुण २ सामने X रु.१५००००.प्रमाणे -/ 
(ह) अंतिम फेरीतील उपविजयी संघाला रु. १०००००/- प्रमाणे. २,००,०००/- 
पुरुष गट १ व महिला गट १ असे एकुण २ गट. 
एकुण २ सामने X रु.१०००००.प्रमाणे -/ 
९. | सरपंच, पंच सामना अधिकारी, संघटना प्रतिनिधी व शासकीय अधिकारी एकुण १०० यांना | ७,००,०००/- 
मानधन रु. १०००/- प्रमाणे ७ दिवस (GoooX4oox\9) 
faa क्रीडांगण तयार करणे व देखभाल खर्च(.चुना व इतर ,रोलर ,पाणी ,माती) . १,००,०००/- 
मैदानासाठी व स्पर्धेच्या कामासाठी २५ स्वयंसेवकांचे मानधन रु. ५००/- प्रमाणे ७ दिवस | ८७,५००/- 
~ (५००५२५७) 
१२. | प्रेक्षक गॅलरी,क्रीडांगणावरील wert झोतासाठी व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, afar, | ८,००,०००/- 
व्हीआयपी आसन व्यवस्था, निमंत्रीतांची आसन व्यवस्था, स्टेज, स्पर्धेसाठी आराखडा 
तयार करणे व इतर अनुषंगीक बाबींचा खर्च 
१३. | सादिल खर्च:- उदघाटन व समारोप, रोषणाई, प्रसिध्दी, बॅनर्स, साऊंड सिस्टीम, व्हीडीओ | ७,४९,१००/- 
रेकॉडींग व फोटो छपाई, प्रमाणपत्र छपाई, झेरॉक्स, आवड्यक क्रीडा साहीत्य, स्टेशनरी, 
संगणक/फॅक्स, टेलिफोन, वाहतूक खर्च, चहापान व स्पर्धेच्या अनुषंगाने होणारा इतर 
खर्च इत्यादी. 
एकुण ७५,००,०००/- 
Dhumal be ett ae 
(रामदास धुमाळ) 


कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन 
पृष्ठ ४ पैकी ४ 


